बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजन(क्षेत्रांतर्गत/ 
क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: आऊयो-२४१७/प्र.क्र.१२७/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १३ फ़ेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ: कृषि व पदुम विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : आउयो -२४१६ / प्र.क्र.१७७/ 
४-ओ,दि.९.०८.२०१७ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भाधीन दि.०९.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २० (Ill) 
खालीलप्रमाणे आहे. 
शोतक-याच्या नावे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला, ८-अ चा उतारा असणे आवश्‍यक आहे. 
संदर्भाधीन दि.०९.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २० (॥) खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 
श]ोतक-याच्या नावे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला, ८-अ चा उतारा किंवा वन जमीनींची नोंद 
वनखंड क्रमांक (Compartment No.) किंवा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन 
निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम ,२००६ अंतर्गत प्राप्त प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक आहे. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्रक पत्नक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२१३१६१०१८११०१ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2020.02.13 16:14:13 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.मुख्य सचिव महोदय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आऊयो-२४१७/प्र.क्र.१२७/३-ओ 


३. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

४. आयुक्‍त कृषि , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 

७. संचालक (फ़लोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्‍त 

१०.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

११.अतिरिक्‍त आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती, 

१२.सर्व आदिवासी विकास उप आयुक्त, 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 

१४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला, 

१८.सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१९.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई. 

२०.महाळेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२१.महाळेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२२.वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२३.नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ 

२४.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


